आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा यांच्या 
अधिनस्त उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी पदावर 
कार्यरत असलेल्या पदांकरीता मानधन अदा 
करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- संक्रीआ १३२२/प्र.क. ११४ /क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा -: 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र/अर्थसं.-२२०४ /पुनर्विनियोजन/ 
/२०२२-२३/का-८/३६२१, दि. २५.०८.२०२२ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२८२२/प्र.क्र. ५८ /अर्थसंकल्प, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


आयुक्त (क्रीडा व युवक सेवा) यांच्या अधिनस्त उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा तसेच 
जिल्हा क्रीड़ा अधिकारी या कार्यालयामधील ३० कनिष्ठ लिपीक, 2 वाहन चालक व १४ शिपाई अशा 
एकूण ४६ पदांबाबत सदर कार्यालयाचा आकृतिबंध अंतिम होईपर्यंत किंवा एक वर्ष यापैकी जे अगोदर 
घडेल त्या कालावधीसाठी बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यास मान्यता वित्त विभाग शासन निर्णय 
दि. ०९.०६.२०१७ अन्वये गठीत मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा ) सामान्य प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय) 
यांच्या उपसमितीच्या दि. ३०.४.२०२१ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. यापैकी ३ पदे 
(२ लिपीक व १ शिपाई) भरण्यात आलेली आहेत. तसेच निवृत्त अधिकारी श्री. एन बी. मोटे यांची सेवा 
कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आलेली आहे. सदरहू पदांच्या मानधनाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्‍त (क्रीडा व युवक सेवा) यांच्या अधिनस्त उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा तसेच 
जिल्हा क्रीड़ा अधिकारी या कार्यालयामधीळ ३० कनिष्ठ लिपीक ,२ वाहन चालक व १४ शिपाई aah 
एकूण ४६ पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. यापैकी ३ पदे (२ लिपीक 
व १ शिपाई ) भरण्यात आलेली आहे तसेच निवृत्त अधिकारी श्री. एन बी. मोटे यांची सेवा कंत्राटी 
पद्धतीने घेण्यात आलेली आहे. सदरहू पदांच्या मानधनाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ१३२२/प्र.क्र.११४/क्रीयुसे-२ 


मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, (००) (०१) क्रीडा व युवक सेवा (२२०४ १३७१) 
संचळनालय (अनिवार्य ) अंतर्गत १० कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाखाली , क्रीडा व युवक सेवा, (००) (०१) 
क्रीडा व युवक सेवा (२२०४ १३७१) संचलनालय (अनिवार्य ) अंतर्गत १३ कार्यालयीन खर्च “या 
उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून रू. ७६७.४२ हजार निधी (अक्षरी रूपये सात लक्ष 
सदुसष्ठ हजार चारशे वीस wad) इतका निधी संदर्भाधिन क्रमांक (२) च्या शासन निर्णयान्वये 
पुनर्वितरीत करण्यात आला आहे. आता या पदांचे मानधन अदा करण्यासाठी ७६७.४२ हजार निधी 
(अक्षरी रूपये सात लक्ष सदुसष्ठ हजार चारशे वीस wad) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, (००) (०१) क्रीडा व युवक सेवा (२२०४ १३७१ 
संचलनालय (अनिवार्य ) अंतर्गत १० कंत्राटी सेवा या उपलेखाशीर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून 
उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा आणि संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत त्यावर्षी मंजूर करण्यांत आलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त 
निधी खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
९२१/२०२२/व्यय-५, दि. २८/०९/२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०२११५१५२८२१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramdas Ganpat 5: प 
[) h 1 mM a | IEC La नकल 


\CDDCFF993441F6C6: 
 cn=Ramdas 6: 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


ae) 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


Cc AW 
"> "> >  -  १*-< 


ल 
ae 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ१३२२/प्र.क्र.११४/क्रीयुसे-२ 


६) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

७) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

११)महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१३) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचाळनालयामार्फत) 

१४) संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 


१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६) अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५ व अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवड नस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


